निवडसूची सन २०१७-१८ —1¢d. 
पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्त (Pare या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-०११७/प्र.क्र.२५८/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०१९. 


संदर्भ:-पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२/१०२०/निनिसू- 
२०१७-१८/२१०/२०१७, दि.४.५.२०१९. 


शासन आदेश :- 


“पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:दास्त्र” या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या “ara 
पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना “पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त (नि:ऱस्त्र” या संवर्गातील पदावर (वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००-ग्रेड पे ५४००/-) निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना 
देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या नियुक्तीचे नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
fae २ ३ PB 


ei श्री. प्रविण रघुनाथ मोरे । पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, रायगड 


२. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त अधिकाऱ्यास नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देण्यात 
यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११७/प्र.क्र.२५८/पोल-१(अ) 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०५३११४३९११२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAILAS ARJUN ८ 

254. a891 

d241a604d4: ti 


KWAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
८. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. पोलीस अधीक्षक,रायगड, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
१३. सर्व संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४. निवडनस्ती पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(474९70983708003९646८ 
MAIN BUILDING, 2 


IE DEPT, o=GOVERNMENT OF 


